अनिवार्य खर्चाखाली एकाच प्रयोजनासाठी असलेल्या 
लेखाशीर्षाखाली वेतन घेणाऱ्या पदांच्या लेखाझीर्षात 
सुलभता आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(६३/१८)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० 032. 
तारीख: ४ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ : - 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.८८/अर्थसंकल्प-१, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०१७. 
२) आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे क्र. अंदाज-१८२/अनिवार्य/२०१८-२०१९/४६२६ 
दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना - 


शासन निर्णय, वित्त विभाग दिनांक २७ जानेवारी, २०१७ अन्वये वित्त विभागाने योजनांतर्गत व 
योजेनेतर खर्चाचे विभाजन बंद करून त्याऐवजी कार्यक्रमावरील खर्च (Scheme) व अनिवार्य खर्च 
(Committed) असे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागातील वेतनाच्या सर्व 
योजना ( केंद्र पुरस्कृत योजना वगळून ) अनिवार्य खर्चाखाली समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्या 
अनुषंगाने शाळेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यरत प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, 
माध्यमिक शाळांच्या तुकडया, उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय, सैनिकी शाळा याकरिता 
पूर्वीच्या योजनांतर्गत व योजनेतर योजनेखालील व सद्यस्थितीत अनिवार्य खर्चाखाली एकाच प्रयोजनासाठी 
असलेल्या लेखाशिर्षाचे एकत्रिकरण करून शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयक सादरीकरण 
पध्दतीमध्ये सुळभता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


राज्यातील १००% अनुदानित शाळांतील शालार्थ प्रणालीमध्ये वेतन घेत असलेल्या पदांचे वेतन 
खालीलप्रमाणे सुधारित अनिवार्य लेखाशिर्षामधून करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. याअनुषंगाने 
शाळांमधील सध्याची कार्यरत पदांची संख्या, त्यांचे सध्या ज्या लेखाशिर्षाखाली वेतन काढण्यात येते ते 
लेखाशिर्ष व यापुढे ज्या लेखाशिर्षाखाली वेतन काढावयाचे आहे याचा तप्रील खालील विवरणपत्रात 
दिलेला आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(६३/१८)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. । सद्यस्थितीत शासन निर्णय व दिनांक सध्या कार्यरत | यापुढेज्या 
वेतन अदा पदांची संख्या | लेखाशीर्षातून 
करण्यात येत वेतन अदा 
असलेले करावयाचे आहे ते 
Saris लेखाशीर्ष 
3a | २ ३ 4 
aa 2202, व्हिएलएस-1002/2002/प्राशि-३ २ २२०२, सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण | दि. 09/01/2003 शिक्षण, ०१ - 
2 शिक्षण, ०१ | व्हिएलएस-1003/(133/03)/प्राशि-३ 3 प्राथमिक शिक्षण, 
प्राथमिक शिक्षण, _दि-75/01/2004 १०३, प्राथमिक 
3 (04) (०४) शा.नि.क्र. प्राशाआ-1206/(342/06)/प्राशि-3 षु गिंधणासांठी 
जगी दि. 16/9/2006 ae 
8 , प्राथमिक शा.नि.क्र. प्राशाअ-1307/(462/07)/प्राशि--3, ८ स्थानिक संस्थांना 
शाळांना अनुदाने क शाती सहाय्य (०३) इतर 
षु (२२०२ ३२६१) शा.नि.क्र. प्राशाअ-1208/(80/08)/प्राशि-३ ५१ स्थानिक संस्थांना 
दि. 03/10/2008 अनुदाने (०३) (०२) 
& क्र. प्राशातु-1407/419/07)/प्राशि-3 ३ इतर स्थानिक संस्था 
दि. 5/1/2008 (२२०२ ०२०८) 
७9 शा.नि.क्र. खाप्राशा-1208/(464/08)/प्राशि-3 १०५ 
दि. 7/10/2008 
८ शा.नि.क्र. प्राशाअ-1208/(463/08)/प्राशि-3 १७३२ 
दि. 13/10/2008 
९ शा.नि.क्र. प्राशाअ-1207/(528/07)/प्राशि-3 २४४ 
दि. 11/02/2008 
| शा.नि.क्र. प्राशाअ-1207/462/07)/प्राशि-3 २७८ 
दि. 11/02/2008 
किं शा.नि.क्र. प्राशाअ-1209/(397/09) २ 
दि. 1/10/2009 
१२ शा.नि. खाप्राशा-1208/(464/08)/प्राशि-3, १०६ 
दि. 24/2/2009 
१२३ शा.नि. क्र. प्राशाअ-1209/(229/09)/प्राशि-3, २ 
दि. 5/11/2009 
१४ शा.नि.क्र. प्राशातु-1208/(463/08)/ प्राशि-3 १७९ 
दि. 7.5.2009 
१५ शा.नि.क्र. प्राशाअ-1209/(229/09)/प्राशि-3, १४ 
दि. 13/8/2009 
१६ शा.नि.क्र. खाप्राशा-1208/प्र.क्र.464/प्राशि-3 २१८ 
दिनांक 18/8/2009 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(६३/१८)/अर्थसंकल्प 


१७ शा.नि.क्र. प्राशाअ-1208/(80/08)/प्राशि-३ 38 
दि. 21/08/2009 

१८ शा.नि.क्र. प्राशाअ-1209/(245/09)/प्राशि-3 8 
दि. 24/8/2009 

१९ शा.नि.क्र. प्राशाअ-1109/(299/09)/प्राशि-3 शिश ० 
दि. 29/08/2009 

२० शा.नि.क्र. प्राशाअ-1209/(238/09)/प्राशि-3 ३ 
दि. 29/8/2009 

२१ शा नि. क्र. प्राशिअ-1307/(462/07)/ प्राशि-३ v 
दिनांक 29/8/2009 

२२ शा.नि. क्र. प्राशाअ-1209/(307/09)/प्राशि-3 rs 
दिनांक 29/8/2009 

23 शा.नि.क्र. प्राशाअ-1109/(297/09)/प्राशि-3 iol 
दि. 29/08/2009 

२४ शा.नि.क्र. प्राशाअ-1208/(377/09)/प्राशि-३ षु 
दि. 29/08/2009 

२५ शा नि. क्र. प्राशिअ-1307/(462/07)/ प्राशि-3 :1 
दिनांक 29/8/2009 

२६ शा.नि.क्र. प्राशाअ-1209/(274/09)/ प्राशि-३ 8 
दि. 29/10/2009 

२७ शा.नि. प्राशातु-1109/(377/09) /प्राशि-3, | 
दि. 30/10/2009 

२८ शा.नि.क्र. प्राशाअ 1209 /(275/09) /प्राशि-३ 8 
दि. 02.01.2010 

२९ शा.नि.क्र. प्राशाअ-1210 /(133/2010)/ ८० 
प्राशि-3 दिनांक. 5 /3/2010 

३० शा. नि. प्राशाअ-1307/(462/07)/प्राशि-3 8 
दिनांक 06.01.2010 

३१ शा.नि.क्र. प्राशान्या-1106/(688/06)/प्राशि-3 8 
दि. 15/6/2010 

32 शा.नि.क्र.प्राशाअ-1210/(414/2010)/प्राशि-3 ६८८ 
दि. 22/06/2010 

33 शा.नि.क्र.प्राशाअ-1210/(414/2010)/प्राशि-3 २ 
दि. 23/06/2010 

२४ शा.नि.क्र. खाप्राशा-1208/प्र.क्र.464/प्राशि-3, 233 
दि. 25/6/2010 

34 शा.नि.क्र.प्राशाअ-1610/220/2010/प्राशि-3 8 
दि. 07/05/2010 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(६३/१८)/अर्थसंकल्प 


३६ शा.नि.क्र.प्राशाअ-1210/(414/2010) /प्राशि-3 | ११ 
दि. 30.10.2010 

३७ शा.नि.क्र.प्राशाअ-1210/(414/2010)/प्राशि-३ ३१ 
दि. 12/7/2010 

३८ शा.नि.क्र.प्राशाअ-1210/633/2010 प्राशि-3 १२ 
दि. 12/10/2010 

32 शा.नि.क्र.प्राशाअ-1210/(909/2010)/प्राशि-3 ७४ 
दिनांक 2/5/2011 

vo शा.नि.क्र.प्राशाअ-1111/(406/11)/प्राशि-३ 8 
दि. 26/09/2011 

४१ शा.नि.क्र.प्राशाअ-1211/(396/2011)/प्राशि-3 i 
दि. 21.11.2011 

82 शा.नि.क्र.प्राशाअ-1211/(396/2011)/प्राशि-३ १६४ 
दि. 23/12/2011 

93 शा.नि.क्र. प्राशाअ-2011/(606/11)/प्राशि-3 ३ 
दि. 17/02/2012 

४४ शा.नि.क्र. प्राशाअ-1211/(16/2012)/ 43 
प्राशि-3, दि. 4/4/2012 

४५ शा.नि.क्र .प्राशाअ-1211/(396/2011)/ १३ 
प्राशि-3, दि .4/4/2012 

8६ शा.नि.क्र.प्राशाअ-1212/(164/2012)/प्राशि-3 ५८५ 
दि. 10/7/2012 

8७ शा.नि.क्र.प्राशाअ-1212/(377/2012)/प्राशि-3 ६१४ 
दि. 20/11/2012 

Be शा.नि.क्र. प्राशाअ-1212/(378/2012)/ १०४२ 
प्राशि-3 दि. 29/11/2012 

४९ शा.नि.क्र. प्राशाअ-1212/(378/2012)/ २४१ 
प्राशि-3 दि. 21/12/2012 

4o शा.नि. प्राशाअ-1212/(378/2012)/प्राशि-3, २९० 
दि. 1/4/2013 

५१ शा.नि.क्र. प्राशाअ-1212/(377/2012)/ १२४ 
प्राशि/3 दि. 21/01/2013 

4Q शा.नि.क्र. प्राशाअ-1213/(124/2013)/ ९९४ 
प्राशि-3 दि. 25/06/2013 

एकूण ६८६४ 


२. सबब संबंधित पदांच्या वेतनावरील खर्च रकाना क्र. २ मधील लेखाशिर्षा ऐवजी रकाना क्र. ५ मधे 
नमूद लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(६३/१८)/अर्थसंकल्प 

३. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१६ च्या बैठकोतील निर्णयानुसार, दिनांक १४ जून, २०१६ 
पूर्वी अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या शाळांना, शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत सरसकट २०% अनुदान 
मंजूर केले आहे. या सर्व शाळांमधील व यापुढे वित्त विभागाच्या सहमतीने सरसकट २०% अनुदान मंजूर 
करण्यात येणाऱ्या शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, रकाना क्र. २ मधील संबंधित 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावे. 

४. सदर आदेशाची अंमलबजावणी खालील अटी व शर्तीनुसार करण्यात यावी :- 

अ) शाळा मान्यता आदेश, शासनाचे अनुदानास पात्र घोषित केल्याचा शासन निर्णय, अनुदान 
उपलब्ध करून दिल्याचा शासन निर्णय याआधारे तपासणी करुन नवीन लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध अनुदान 
वितरीत करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी करावी. 

ब) उपरोक्त पदांचे वेतन दोनही लेखाशीर्षातून होणार नाही याची दक्षता संबंधित अधिकाऱ्यांनी 


घ्यावी. 


क) शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ) यांनी जिल्हा निहाय शाळा / तुकड्यांची पदनिहाय यादी तयार 
करून सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना १ महिन्यात उपलब्ध करून द्यावी. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१६१६५२२०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajendra On occa hl Ec 


it, postalCode=400032, ‘Maharasht 


5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce6 


Shankarrao Pawar ००९ 
(राजेंद्र Ta) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


मा. मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे वि.का. अ 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 9 / २, मुंबई / नागपूर 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

स्थानिक निवासी Sear परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

०) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


AD 


AN 


oC 


mo SS 


५..- «ese YF WLS aS ll ISIS lh NaS <->. ६२-> 


oOo CO 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१८/(६३/१८)/अर्थसंकल्प 
१२) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
१४) सर्व सहसचिव / उपसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / महाराष्ट्र 
राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६) अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
१९) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 
२०) सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 
) 
) 
) 


29) वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ /अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 
२२) सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३) निवड नस्ती, कार्यासन टिएनटी-३ / अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


